सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४३ ] 


गुरुवार , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३०, शके १९३७ [ किंमत : १८ रुपये] 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २२३३ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

२२५० 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हा उपनिबंधक याजकडून 


जाहीर प्रगटन 


जिल्हाधिकारी कार्यालय यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
जा . क्र . २०१५/ मशाका / जमाबंदी / सीआर ०५ .- ११६३३ - या 
कार्यालयाचे अधिसुचना जा . क्र . २०१५ / मशाका / जमाबंदी / सीआर, दि . 
०४ .०७.२०१५ अन्वये रोजी जालना जिल्ह्याच्या भोकरदन तालुक्यातील 
मौ . तळेगाव अंतर्गत वाडीचेबिसमिल्लाखाँ नावाने ओळखण्यांत येणाऱ्या 
गावात रुपांतर करण्यांत आले आहे . 

सदर अधिसुचनेतील अनुसूचीमधील बिसमिल्लाखाँ या गावामध्ये भूमापन 
क्रमांक ४४४ ते ५९६ असे एकूण १५० गट मौ. बिसमिल्लाखाँ या नावाने 

ओळखण्यात येणाऱ्या हद्यीत समाविष्ट राहतील असे वाचण्याऐवजी 
बिसमिल्लाखाँ या गावामध्ये भमापन क्रमांक ४४४ ते ४४९ , ४५१ , ४५४ ते 
५९६ असे एकुण १५० गट मौ . बिसमिल्लाखाँ या नावाने ओळखण्यांत 
येणाऱ्या हद्यीत समाविष्ट राहतील असे वाचविण्यांत यावे. 

ए . एस . आर . नायक , 

जिल्हाधिकारी , जालना 
जालना :- १२ ऑक्टोबर , २०१५ . 


___ जा .क्र . ३०६२/जिउनि /पणन/ कृउबास - अंबाजोगाई/निवडणुक 
| जा .प्र ./१५.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व 
विनियमन ) अधिनियम १९६३ व त्याखालील महाराष्ट्र कृषि 
उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ 
मधील नियम ८३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , ए . एल . 
घोलकर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, बीड याद्वारे 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अंबाजोगाई , जि . बीड च्या सन 
२०१५ - १६ ते २०२० - २१ या कालावधीसाठी संचालक 
मंडळाच्या दि . १३/ ९/ २०१५ रोजी झालेल्या निवडणुकीत निवडुन 
आलेल्या सदस्यांची खालीलप्रमाणे नांवे जाहीर करीत आहे . 


औ . भाग १ - १४० 


२२३३ 


२२३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 


नमुना ११ ( क ) 


(नियम ८३ पहा ) 


निवडणुकीचेनिकाल 


| अं.क्र . निवडुन आलेल्या उमेदवारांचे नांवे निवडुन आलेल्या सदस्यांचा संपुर्ण पत्ता 


ज्या मतदार संघात निवडुन आले आहेत तो मतदार संघ 


१ 


देशमुख गोविंद बालासाहेब 


मु . पो . घाटनांदुर , ता . अंबाजोगाई 


वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


२ | लोमटे सुनिल बालासाहेब 


मु . खडकपुरा , ता . अंबाजोगाई 


वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


३ 


पवार दत्तात्रेय ज्ञानोबा 


मु . पो . डोंगरपिंपळा, ता . अंबाजोगाई 


वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


| काचगुंडे मधुकर बालासाहेब 


| मु . राजेवाडी, पो . डोंगरपिंपळा, ता . अंबाजोगाई वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


| गंगणे गुलाब नागोराव 


मु . दैठणा, पो . राडी, ता . अंबाजोगाई 


वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


| 


६ 


आपेट प्रताप तुकाराम 


मु . पो . गिरवली , ता . अंबाजोगाई 


वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


७ 


| देशमुख भैरवनाथ रावसाहेब 


देणार 


मु . पो . पाटोदा ( म ) ता . अंबाजोगाई 


वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


वाकडे सविता चंद्रकांत 


मु . पो . पट्टीवडगांव , ता . अंबाजोगाई । 


वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ महिला राखीव 


९ 


करपे वच्छलाबाई सुदाम 


मु . पो . बाभळगांव , ता . अंबाजोगाई 


वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ महिला राखीव 


१० | शिनगारे मुकुंद पंढरी 


मु . पो . बर्दापुर ता . अंबाजोगाई 


वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( इतर मागासवर्ग) 


११ निळे इंद्रजित मुकुंदराव 


मु . चोथेवाडी , पो . साळुकवाडी , ता . अंबाजोगाई वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( वि . जा ./ भ . ज .) 


१२ 


। सिरसाट सत्यजित शंकरराव 


| मु . वालेवाडी , पो . हातोला, ता . अंबाजोगाई 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


१३ 


बावणे बळवंत दत्तात्रेय 


मु . पो . गिरवली ( बा .) ता . अंबाजोगाई 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


जोगदंड बंडु भिमराव 


मु . मांडवापठाण , पो . येल्डा , ता . अंबाजोगाई ग्रामपंचायत मतदार संघ ( अनु . जाती जमाती ) 


१५ 


मोरे सत्यवान मोहनराव 


मु . मोरेवाडी, पो . चनई , ता . अंबाजोगाई 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ) 


| भन्साळी पुरुषोत्तम भगवानदास 


नवा मोंढा अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई 


अडते व व्यापारी मतदार संघ 


१७ | गंगणे राजकुमार निवृत्तीराव 


मार्केट यार्ड , नवा मोंढा , अंबाजोगाई 


अडते व व्यापारी मतदार संघ 


जलाल इमाम गवळी 


गवळीपुरा , अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई 


हमाल मापाडी मतदार संघ 


ए. एल . घोलकर . 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बीड 


बीड , १६ सप्टेंबर , २०१५ . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ 


२२३५ 


विक्री अधिकारी 


जिल्हा 


०९/ २०१६ 


७ 


श्री . ए.ए. पाटील 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


लातूर 
जिल्हा 


२४/ ०९/ १५ ते २३/ 
०९ / २०१६ 


वाचा : 


८ 


श्री . पी . जी .शिंदे 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


लातूर 
जिल्हा 


२४/ ०९ / १५ ते २३ / 
०९ / २०१६ 


१ . महाराष्ट्र शासन वटहुकुम नं . १४ दि . १३ . १० . १९८१. 


१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , सेवा निवृत्ती , मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 

अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


२ . महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसूचना 

क्र . सहिससी/ १०८१/ ३३३२ / २२०/ १५ सी दि .२० .१०. १९८१ . 


२. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


३ . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 

पुणे यांचे परिपत्रक क्र . एडीएम १८४/ १५६ ( २) दि . १९ .०३. १९६८ . 


४ . दि . महाराष्ट्र स्टेट को ऑप हौसिंग फायनान्स कार्पोरेशन लि . 

लातूर यांचे पत्र दि . ११/ ०९ / २०१५. 


३ . नियमाप्रमाणे अधिकार वापरुन ( सरचार्ज) वसुल करुन संस्था स्तरावर 

त्यांची स्वंतत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज त्या त्या वेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करुन चलनाच्या प्रती या कार्यालयास 
सादर कराव्यात . 


अधिसूचना 


४ . शासन निर्णय क्र . संकिर्ण - १५०४ /प्र.क्र . २३१ / १५ - स दि . २३/ ११ / 

२००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करणेस मनाई आहे . 


५. नियमबाहय कामकाज केल्यास त्यातुन निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर 
परिणामास आपण वैयक्तिकरित्या जबाबदार राहाल . 


जा .क्र . ३१११ वि - १/ कलम १५६ / दि . महा स्टेट को ऑप हौ ./ / 
सन २०१५ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , बी . एल . 
वांगे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर या अधिसूचनेद्वारे दि . 
महाराष्ट्र स्टेट को ऑप हौसिंग फायनान्स कार्पोरेशन लि . लातूर या 
संस्थेच्या खालीलप्रमाणे नमुद अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६१ चे २ (एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील 
पोटनियम ३ ,५,६ ,७,९ ,१० ,११ ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद 
वगळून ) १२,१३,१५,१७,१८ व २० ( अ) नुसार वरील कायद्योच कलम १०१ 
अनुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
त्यांचे नावासमोर दिलेल्या मुदतीसाठी अधिकार प्रदान करीत आहे . 


बी . एल . वांगे . 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , लातूर . 


लातूर . २२ सप्टेंबर , २०१५ . 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करण्यात येत 
आहे . 


वाचा :- १. या कार्यालयाचेनिवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्ती आदेश 
दिनांक २७.०५. २०१५ . 


कार्यक्षेत्र मुदत 


अ . वसुली अधिकाऱ्याचे शक्तीची व्यापती 
क्र . नांव 


१ 


श्री . डी . टी .शिंदे 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


लातूर 
जिल्हा 


२४/ ०९ / १५ ते २३ / 
०९ / २०१६ 


२ . निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था औसा यांचे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
नियम १९६७ चे नियम कृषि उत्पन्न बाजार समिती औराद शहाजनी या 
बाजार समितीची निवडणूक अधिसूचना दि . २० .०६ .२०१५ . 


२ 


श्री .एस. जी .हिबाने 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


लातूर 
जिल्हा 


२४ /०९/ १५ ते २३/ 
०९ / २०१६ 


३ 


श्री . आर. व्ही . पाटील 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


लातूर 
जिल्हा 


२४ /०९/ १५ ते २३/ 
०९ / २०१६ 


३ . निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था औसा कृषि उत्पन्न बाजार समिती औराद ( शहा ) यांचा निवडणूक 
अहवाल दि . ०२.०९ .२०१५ . 


४ 


श्री . एस. बी .पाटील 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


२४/ ०९/ १५ ते २३/ 
०९ / २०१६ 


५ 


श्री . पी . एम . जाधव 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


लातूर 
जिल्हा 


२४/ ०९ / १५ ते २३ / 
०९ / २०१६ 


क्र . २७९२/विकास -२/ कृउबास/ औराद ( शहा)/निवडणूक / क .१४/ २०१५ . 
ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती औराद ( शहा ) या बाजार समितीचे 
संचालक मंडळ निवडणूकीसाठी निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था , औसा यांची अधिसूचना दिनांक २०/ ०६/ २०१५ 
अन्वये निवडणुक कार्यक्रम प्रसिध्द करण्यात आला आहे आणि , 


६ 


श्री . जी . जी . कांबळे 


विशेष वसुली व 


लातूर 


२४/ ०९ / १५ ते २३ / 


२२३६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती औराद या बाजार समितीचे संचालक मंडळ निवडणूकीमध्ये निवडूण आलेल्या संचालक सदस्यांची नावे 
संचालक मंडळातील निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे , त्यांनी सदर महराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ 
बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करुन महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी चे कलम १४ - ४ब च्या तरतूदीनूसार बाजार समितीचे निवडणूकीमध्ये 
विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ८१ अन्वये निकाल निवडूण आलेल्या सदस्यांची मतदार संघनिहाय , नाव व पत्ते नमूना क्र . ११ 
जाहीर करुन संदर्भिय वाचले क्र . ३ अन्वये निम्न स्वाक्षरीताकडे अहवाल - क मध्ये प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. 
सादर केलेला आहे, आणि , 

त्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती औराद ( शहा) या बाजार समितीचे 
ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती औराद ( शहा) या बाजार समितीचे निवडूण आलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची नावे व पत्ता नमूना ११ क 

मध्ये खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


नमुना ११ ( क ) 
महराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी - विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ नियम ८३ पहा 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती औराद ( शहा ) सन २०१५ - २०१६ ते २०२० - २१ 


निवडणूक निकालपत्र 
अ.क्रं निवडुण आलेल्या सदस्यांची नांव - निवडुण आलेल्या सदस्यांचा संपुर्ण पत्ता - ज्या मतदार संघातुन निवडूण आले आहेत तो 

मतदार संघ 


१ । श्री . आकडे लक्ष्मण नामदेवराव 


मु . पो . माकणी ( थोर ) ता . निलंगा 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


२ । श्री . कोकणे हालाप्पा विरसंगप्पा 


मु . पो . कासार बालकुंदा ता . निलगा 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


श्री . डावरगावे सुभाष अण्णाराव 


मु . पो . तगरखेडा ता . निलंगा 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


श्री . तांभाळे वामन गोपाळराव 


मु . पो . कलमूगळी ता . निलंगा 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


५ 


। श्री . पटेल नूर अहेमद लालमहेमूद । 


मु . पो . औराद ( शहा ) ता . निलंगा 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


६ । श्री . पाटील प्रदिपकूमार बाबाराव 


मु . पो . सावरी ता . निलंगा 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


७ । श्री . बिरादार ओमप्रकाश लक्ष्मणराव 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


८ । श्री . मोमीन मैनोद्यीन मनसूर 


मु . पो . कलमूगळी ता . निलंगा 


सहकारी संस्था ( इतर मागास वर्ग १ ) 


९ । श्री . म्हेत्रे बालाजी मधूकर 


मु . पो . ताडमूगळी ता . निलंगा , जि .लातूर 


सहकारी संस्था (विमुक्त जाती / भटक्या जमाती ) 


१० । श्रीमती पठाण मुमताज बरकत 


मु . पो . बोरसूरी ता . निलंगा, जि . लातूर 


सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 


११ । श्रीमती बिरादार सूमनबाई आण्णराव | मु. पो. बसपूर ता. निलंगा, जि . लातूर 


सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 


१२ । बियाणी नारायणदास किशनगोपाल । मु. पो . औराद ( शहा) ता . निलंगा 


व्यापारी मतदार संघ 


१३ । शेटगार सुधाकर श्रीनिवास 


मु . पो . औराद ( शहा ) ता . निलंगा 


व्यापारी मतदार संघ 


| गायकवाड रविंद्र शिवाजी 


मु . पो . औराद ( शहा ) ता . निलंगा 


हमाल / मापाडी मतदार संघ 


बी . एल . वांगे 
जिल्हा उपबनिबंधक 
सहकारी संस्था , लातूर 


लातूर . ०३ सप्टेबर , २०१५ . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ २२३७ 

( ४) व्यक्तीचेकिंवा प्रेते, किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 

प्रदर्शन करणार नाहीत . 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

सार्वजनीक रीतीने घोषणा देणार नाहीत किंवा गाणी म्हणनार 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक नांदेड यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र . जिविशा / 

नाहीत किंवा वाद्ये वाजविणार नाहीत . 
जमावबंदी / ६५११/ २०१४ . दिनांक ११.०९ . २०१५. 

( ६ ) सभ्यता अगर नीती यास विरुध्द असतील अशीकिंवा राज्याची 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ वे कलम ३७ (१ ) ( ३) प्रमाणे , 

शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यांच्यामुळे राज्य शासन उलथवून 
अधिसुचना 

पडण्याचा संभव आहे असे अशा पाधिकाऱ्यास वाटेल अशी 
क्र - २०१५/ आरबी - १ / डेस्क - २ टे - ( ४) जमावबंदी .प्र . क्र २ ( १० ). 

आवेशपुर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक , नांदेड यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून 

आणि अशी चित्रे, चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस 
दिले आहे की , दि . १२ . ०९ .२०१५ रोजी नांदेड शहरात व जिल्ह्यात हिंदु 

किंवा वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करता 
बांधवाच्या वतीने मोठया प्रमाणात पोळा हा सण साजरा होणार असून 

येणार नाही . 
पोळा सणानिमित्त मारोतीच्या मंदीराभोवती बैल फिरवण्यात येतात व 

याव्दारे नांदेड जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर 
मानापानाचे कारणावरुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

एकत्रीत जमुन वर नमुद कृत्य , करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
शक्यता नाकारता येत नाही. दि . १७.०९.२०१५ ते २७.०९. २०१५ पर्यंत 

आणखी असे की , हे आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर 
नांदेड शहरात व जिल्ह्यात हिंदू बांधवाच्या वतीने गणपती उत्सव साजरा शासकिय कर्मचारी , विवाह , अंत्ययात्रा धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा व इतर 
करण्यात येणार असून त्यानुषंगाने श्री च्या मुर्तीची स्थापना करुन विविध 

सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकांना 
सांस्कृतीक व धार्मीक कार्यक्रम आयोजीत करण्यात येणार आहेत . दि . 

लागू होणार नाहीत . अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 
२५.०९ . २०१५ रोजी चंद्रदर्शना नंतर नांदेड शहर व जिल्ह्यात मुस्लिम 

तसेच पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा मिरवणुका, मोर्चा काढणे , 
समाजाच्या वतीने बकरी ईद ( ईद - उल - झुआ ) हा सण मोठया 

ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस 
प्रमाणात साजरा होणार आहे. बकरी ईद ( ईद - उल - झुआ ) निमित्ती 

ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत 
दिनांक २६ ते २७. ०९ .२०१५ पर्यंन्त कुरबानीचा कार्यक्रम चालणार 

केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 
आहे. तसेच नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे विविधि प्रश्न संबंधाने व 

___ हा आदेश नांदेड जिल्हयाच्या हद्दीपावेतो दिनाक १२ सप्टेंबर, २०१५ 
सध्या पाऊस पडत नसल्याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याकडून धरणे , 

रोजीचे ०६.०० वा . पासून ते दिंनाक २६ सप्टेंबर २०१५ चे २४ .०० 
निर्देशने, उपोषणे, आत्मदहन , मोर्चे, घेराव व इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रम 

वाजेपर्यत अंमलात राहील . 
आयोजीत करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . उक्त कालावधीत 
एखादया क्षुल्लक कारणावरुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 

___ हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे पोलीस अधीक्षक 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उक्त कालावधीत एखाद्या क्षुल्लक 

नांदेड यांनी याची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे/ ध्वनीक्षेकाव्दारे तसेच इतर प्रसिध्दी 
कारणावरुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

माध्यमाव्दारे करावी . तसेच याच्या प्रति जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय 
नाकरता येत नसल्याने संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात दि . १२ .०९ .२०१५ चे 

दंडाधिकारी, सर्व तालका दंडाधिकारी व सर्व पोलीस स्टेशन यांच्या 
०६ .०० वाजेपासून ते दि . २६.०९ .२०१५ चे २४. ०० वाजेपर्यंन्त मुंबई कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 
पोलीस अधिनियम १९५१ कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू करावे अशी संदर्भात हा आदेश दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी 
नमुद पत्राद्वारे पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी विनंती केली आहे . पारित करण्यात आला आहे . 
ज्याअर्थी, परि .१ मधील नवमुद घटना पाहता. उक्त कालावधीत 

प्रदिप कुलकर्णी, 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जमावबंदी व शस्त्रबंदी 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , नांदेड . 
लागू करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली असून, मुबंई पोलीस नांदेड , ११ सप्टेंबर , २०१५ . 
अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी प्रदिप कुलकर्णी, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , या ओदशाव्दारे निर्देश देतो की , नांदेड 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
जिल्ह्यात सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळपास , 

वाचा :- पोलीस अधिक्षक नांदेड यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र . जिविशा / 
( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठया ,किंवा 
लाठया किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 

जमावबंदी / ५८३३/ २०१४. दिनांक १७. ०९ . २०१५ . 
इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ वे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे , 
( २ ) कोणतेही क्षारक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणार नाही 

अधिसुचना 
किंवा बाळगणार नाहीत . 

क्र -२०१५/ आरबी - १ / डेस्क - २ टे - ( ४) जमावबंदी.प्र. क्र २ ( ०९ ). 
( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 

ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक , नांदेड यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून 
उपकरणे किंवा साधणे जवळ बाळगणार नाहीत किंवा जमा 

दिले आहे की , दि . १.०८ . २०१५ ते ३१/ ०८ / २०१५ रोजी पर्यंत नांदेड 
करणार नाहीत किंवा तयार करणार नाही . 

शहरात व जिल्ह्यात मातंग समाजाच्या वतीने लोक शाहीर अण्णाभाऊ 
साठे यांच्या जयंती निमीत्त मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका काढुन जयंती 


२२३८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
साजरी करण्यात येत आहे. दिनांक २१ / ०८ / २०१५ रोजी ११ .०० वाजता 

आवेशपुर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
नांदेड जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ, नांदेडच्या वतीने श्री . माधव 

आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस 
मारोती खानसोळे , जिल्हाध्यक्ष यांचे नेतृत्वात हिंगोली गेट ते जिल्हा 

किंवा वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करता 
परीषद कार्यालय , नांदेड पर्यंत शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना 

येणार नाही. 
१०० टक्के अनुदान देण्यात यावे या व इतर ३ मागण्यासाठी मोर्चा 

याव्दारे नांदेड जिल्ह्यात पाचकिंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर 
काढण्यात येणार आहे. इ तसेच दिनांक २१ /०८ / २०१५ रोजी ११.०० 

एकत्रीत जमुन वर नमुद कृत्य , करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
वाजता भारतीय जनता पार्टी, नांदेडच्या वतीने श्री . राजेश संभाजी पवार , 

आणखी असे की , हे आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर 
प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा यांचे नेतृत्वात आयटीआय चौक ते 

शासकिय कर्मचारी, विवाह , अंत्ययात्रा धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा व इतर 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड पर्यंत शेतकऱ्यांबाबत आस्था नसणाऱ्या 

सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकांना 
बँकेच्या निषेधार्थ मोर्चा काढण्यात येणार आहे. नांदेड जिल्हयातील शेतकऱ्यांचे 

लागू होणार नाहीत . अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 
विविध प्रश्न संबंधाने व सध्या पाऊस पडत नसल्याने त्रस्त झालेल्या 

तसेच पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा मिरवणुका, मोर्चा काढणे, 
शेतकऱ्याकडून धरणे, निर्देशने , उपोषणे, आत्मदहन , मोर्चे, घेराव व इतर 

ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजीत करण्याची शक्यता नाकारता येत 

ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत 
नाही. तसेच महाराष्ट्र शासनाने शिव शाहीर बाळासाहेब पुरंदरे यांना 

केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील. 
देण्यात येणारा महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी 
सर्व मराठा संघटनेच्या वतीने आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत 

हा आदेश नांदेड जिल्हयाच्या हद्दीपावेतो दिनाक १८ ऑगस्ट , २०१५ 
नाही. उक्त कालावधीत एखादया क्षुल्लक कारणावरुन कायदा व 

रोजीचे ०६ .०० वा . पासून ते दिंनाक ०१ सप्टेंबर २०१५ चे २४ .०० 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उक्त 

वाजेपर्यत अंमलात राहील . 
कालावधीत एखाद्या क्षुल्लक कारणावरुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 

हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे पोलीस अधीक्षक 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकरता येत नसल्याने संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात 

नांदेड यांनी याची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे /ध्वनीक्षेकाव्दारे तसेच इतर प्रसिध्दी 
दि . १८.०८.२०१५ चे ०६.०० वाजेपासून ते दि . ०१. ०९. २०१५ चे 

माध्यमाव्दारे करावी. तसेच याच्या प्रति जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय 
२४ .०० वाजेपर्यंन्त मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ कलम ३७ ( १) (३ ) 

दंडाधिकारी, सर्व तालुका दंडाधिकारी व सर्व पोलीस स्टेशन यांच्या 
लागू करावे अशी संदर्भात नमुद पत्राद्वारे पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी 

कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 
विनंती केली आहे . 

__ हा आदेश दिनांक १७ ऑगस्ट , २०१५ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी 
ज्याअर्थी, परि.१ मधील नवमुद घटना पाहता . उक्त कालावधीत पारित करण्यात आला आहे . 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जमावबंदी व शस्त्रबंदी 

प्रदिप कुलकर्णी, 
लागू करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली असून , मुबंई पोलीस 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , नांदेड . 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 

नांदेड , ११ सप्टेंबर , २०१५ . 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी प्रदिप कुलकर्णी, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , या ओदशाव्दारे निर्देश देतो की , नांदेड 
जिल्ह्यात सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळपास , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
( १) शस्त्रे , सोटे, तलवारी , भाले , दंडे,बंदुका , सुरे, काठया , किंवा 
लाठया किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 

वाचा :- पोलीस अधिक्षक नांदेड यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र . जिविशा / 
इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही. 

जमावबंदी / ५०३६/ २०१५ . दिनांक २३.०७.२०१५ . 
कोणतेही क्षारक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणार नाही 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ वे कलम ३७ ( १ ) (३ ) प्रमाणे , 
किंवा बाळगणार नाहीत . 

अधिसूचना 
दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची क्र - २०१५ / आरबी - १ / डेस्क -२ टे - (४ ) जमावबंदी प्र.क्र २ ( ०८ ). 
उपकरणे किंवा साधणे जवळ बाळगणार नाहीत किंवा जमा ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक , नांदेड यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून 
करणार नाहीत किंवा तयार करणार नाही . 

दिले आहे की , दि . २१. ०७. २०१५ पासून दि . ०५ .०८ . २०१५ पर्यंत 
व्यक्तीचेकिंवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 

नांदेड शहर व जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
प्रदर्शन करणार नाहीत . 

शिक्षण मंडळ लातूर यांचे वतिने २० परिक्षा केंद्रावर इयत्ता १० वी च्या 

पुरवणी परीक्षा घेण्यात येत आहेत . दि . २५ .०७. २०१५ रोजी नांदेड 
सार्वजनीक रीतीने घोषणा देणार नाहीत किंवा गाणी म्हणनार 

जिल्ह्यात २८१ ग्रामपंचायतीमध्ये सार्वत्रिक / पोट निवडणुकीसाठी मतदान 
नाहीत किंवा वाद्ये वाजविणार नाहीत . 

होणार असून दि . २७ .०७. २०१५ रोजी तालुका मुख्यालयी मतमोजणी 
सभ्यता अगर नीती यास विरुध्द असतील अशी किंवा राज्याची होणार आहे . दिनांक ०१ . ०८ . २०१५ रोजी नांदेड शहर व जिल्ह्यात 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यांच्यामुळे राज्य शासन उलथवून 

लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे याची जंयती साजरी होणार असून त्या 
पडण्याचा संभव आहे असे अशा पाधिकाऱ्यास वाटेल अशी दिवसापासून दिनांक ३१.०८.२०१५ रोजी पर्यंत नांदेड शहरात व जिल्ह्यात 

मातंग समाजाच्या वतीने लोक शाहीर आण्णाभाऊ साठे जंयती निमित्ताने 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ २२३९ 
मोठया प्रमाणात मिरवणूका काढून जंयती साजरी करण्यात येणार आहे . हा आदेश नांदेड जिल्हयाच्या हद्दीतपावेतो दिंनाक २४ जुलै , २०१५ 
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न संबंधाने व सध्या पाऊस रोजीचे ०६ .०० वा . पासून ते दिनाक ०७ ऑगस्ट २०१५ चे २४ .०० 
पडत नसल्याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याकंडून धरणे, निदर्शने, उपोषणे , वाजेपर्यत अंमलात राहील . 
आत्मदहन , मोर्चे, घेराव व इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्याची __ हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे पोलीस अधीक्षक 
शक्यता नाकारता येत नाही. उक्त कालावधीत एखाद्या क्षुल्लक कारणावरुन नांदेड यांनी याची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे/ ध्वनीक्षेपकाव्दारे तसेच इतर प्रसिध्दी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत माध्यमाव्दारे करावी . तसेच याच्या प्रति जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय 
नसल्याने संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यातील दि . २४.०७.२०१५ चे ०६.०० वाजेपासून दंडाधिकारी, सर्व तालुका दंडाधिकारी व सर्व पोलीस स्टेशन यांच्या 
ते दि . ०७.०८ . २०१५ चे २४ . ०० वाजेपर्यन्त मुंबई पोलीस अधिनियम कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी. 
१९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) लागू करावे अशी संदर्भात नमुद पत्राद्वारे 

हा आदेश आज दिनांक २३ जुलै , २०१५ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी 
पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी विनंती केली आहे . 

पारित करण्यात आला आहे . 
ज्याअर्थी, परि .१ मधील नमुद घटना पाहता . उक्त कालावधीत कायदा 

प्रदिप कुलकर्णी, 
व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जमावबंदी व शस्त्रबंदी लागू 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, नांदेड. 
करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली असून , मुबंई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात 

नांदेड , २३ जुलै , २०१५ . 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी प्रदीप कुलकर्णी, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , या ओदशाव्दारे निर्देश देतो की , नांदेड 
जिल्ह्यात सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळपास , 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठया , किंवा 

लाठया किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


. 


कोणताही क्षारक पदार्थ, स्फोटके पदार्थ बरोबर नेणार नाही 
किंवा बाळगणार नाहीत . 
दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे ,किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणेकिंवा साधणे जवळ बाळगणार नाहीत किंवा जमा 
करणार नाहीत किंवा तयार करणार नाही . 


व्यक्तीचेकिंवा प्रेते ,किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
पदर्शन करणार नाहीत . 


सार्वजनीक रीतीने घोषणा देणार नाहीत किंवा गाणी म्हणनार 
नाहीत किंवा वाद्ये वाजविणार नाहीत . 


( ६ ) 


सभ्यता अगर नीती यास विरुध्द असतील अशीकिंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यांच्यामुळे राज्य शासन उलथवून 
पडण्याचा संभव आहे असे अशा अधिकाऱ्यास वाटेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस । 
किंवा वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करता 

येणार नाही. 
याव्दारे नांदेड जिल्ह्यात पाचकिंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर 
एकत्रीत जमुन वर नमुद करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . आणखी 
असे की , हे आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय 
कर्मचारी , विवाह , अंत्ययात्रा धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम 
अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकांना लागू 
होणार नाहीत . अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच 
पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी , सभा मिरवणुका , मोर्चा काढणे , 
ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस 
ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक नांदेड यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र . जिविशा / 

जमावबंदी / ४५५२/ २०१५ . दिनांक ०३ .०७. २०१५. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ वे कलम ३७ ( १) ( ३) प्रमाणे , 

अधिसूचना 
क्र - २०१५/ आरबी - १ / डेस्क - २ टे - ( ४ ) जमावबंदी.प्र .क्र २ ( ०७). 
ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक , नांदेड यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , दि . १८ .०६.२०१५ पासून पर्यंत नांदेड शहर व जिल्ह्यात 
मुस्लीम बांधवांच्या वतीने पवित्र रमजान माहिण्याचे उपवासास सुरु झाले 
असुन दिनांक १८ किंवा १९/ ०७/ २०१५ रोजी चंद्रदर्शनानंतर रमजान ईद 
( ईद - उल-फितर) हा सण साजरा होणार आहे. श्री . आनंदराज आंबेडकर 
यांच्या झालेल्या भ्याड हल्याचेनिषेधार्थ विविध दलित संघटने कडून व 
इतर संघटनेच्या वतीने आरोपीतांना तात्काळ अटक करावी व इतर 
मागण्यासाठी धरणे, निदर्शने , बंद , मोर्चे, रस्ताराको इत्यादी कार्यक्रम 
आयोजन करण्यात येत आहेत . नांदेड जिल्हयातील शेतकऱ्यांचे विविध 
प्रश्न संबंधानक व सध्या पाऊस पडत नसल्याने त्रस्त झालेल्या 
शेतकऱ्यांकडून धरणे, निदर्शने , उपोषण , आत्मदहन, मोर्चे, घेराव व इतर 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजीत करण्याची शक्यता नाकारतर येत 
नाही . उक्त कालावधीत एखाद्या क्षुल्लक कारणावरुन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने संपूर्ण नांदेड 
जिल्ह्यातील दि . ०४ .०७. २०१५ चे ०६.०० वाजेपासून ते दि . १८ .०७. २०१५ 
चे २४.०० वाजेपर्यन्त मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( ३ ) लागू करावे अशी संदर्भात नमुद पत्राद्वारे पोलीस अधीक्षक नांदेड 
यांनी विनंती केली आहे . 

ज्याअर्थी, परि.१ मधील नमुद घटना पाहता. उक्त कालावधीत कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जमावबंदी व शस्त्रबंदी लागू 
करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली असून , मुबंई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी प्रदीप कुलकर्णी, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , या ओदशाव्दारे निर्देश देतो की , नांदेड 
जिल्ह्यात सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळपास , 


२२४० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
( १ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले , दंडे,बंदुका, सुरे, काठया ,किंवा 
लाठया किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही. 
कोणताही क्षारक पदार्थ , स्फोटके पदार्थ बरोबर नेणार नाही 

संदर्भ - १ . पोलीस अधिक्षक, लातूर यांचे पत्र क्रमांक जिविशा . का . 
किंवा बाळगणार नाहीत . 

व. सु / ५३६३/ २०१५.दिनांक २८/ ०८/ २०१५ . 
दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 

आधिसुचना 
उपकरणे किंवा साधणे जवळ बाळगणार नाहीत किंवा जमा 

क्र .२०१५/ एमएजी/ डेस्क - १/ कावि- १२७६.- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
करणार नाहीत किंवा तयार करणार नाही . 

लातूर यांनी संदर्भ क्रं . १ चे पत्रान्वये कायदा व सुव्यवस्था , सार्वजनिक 
( ४ ) व्यक्तीचेकिंवा प्रेते ,किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे शांतता व सार्वजनिक सूरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस कायदा १९५१ 
पदर्शन करणार नाहीत . 

चे कलम ३७ ( १)(३ ) ची तरतुद लागू करणेची मागणी केली आहे . व 
सार्वजनीक रीतीने घोषणा देणार नाहीत किंवा गाणी म्हणनार 

सदर तरतुद लागू करणेसाठी माझे समाधान झाले असल्याने जिल्ह्यात 
नाहीत किंवा वाद्ये वाजविणार नाहीत . 

कायदा व सुव्यवस्था टिकुन रहावी या दृष्टीकोनातून प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 

करणे आवश्यक आहे . 
सभ्यता अगर नीती यास विरुध्द असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यांच्यामुळे राज्य शासन उलथवून त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम 
पडण्याचा संभव आहे असे अशा अधिकाऱ्यास वाटेल अशी ३२ ) कलम ३७( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
आवेशपुर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे वापर करुन मी , विश्वंभर गावंडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर 
आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस 

खालील गोष्टीस मनाई करीत आहे . 
किंवा वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करता 
येणार नाही. 

१ . शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, काठया किंवा लाठया किंवा 

शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
याव्दारे नांदेड जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर 

वस्तू बरोबर नेणे . 
एकत्रीत जमुन वर नमुद करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. आणखी 
असे की , हे आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय २ . कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
कर्मचारी , विवाह , अंत्ययात्रा धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम 

दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकांना लागू 

उपकरणे किंवा बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे. 
होणार नाहीत . अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच 
पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा मिरवणुका , मोर्चा काढणे , 

व्यक्तीचे अथवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस 

प्रदर्शन करणे , जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणने वाद्य 
ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत 

वाजविणे. 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 

५ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
__ हा आदेश नांदेड जिल्हयाच्या हद्दीतपावेतो दिनाक ०४ जुलै , २०१५ 

धोका पोहोचेल अशा किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात येईल 
रोजीचे ०६.०० वा . पासून ते दिंनाक १८ जुलै २०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यत 

किंवा ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल 
अंमलात राहील . 

अशी आवेशपुर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 
बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे पोलीस अधीक्षक 

आणणे आणि चित्रे, चिन्हे फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस 
नांदेड यांनी याची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे / ध्वनीक्षेपकाव्दारे तसेच इतर प्रसिध्दी 

किंवा वस्तु तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा जनतेस 
माध्यमाव्दारे करावी . तसेच याच्या प्रति जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय 

प्रसार करणे. 
दंडाधिकारी, सर्व तालुका दंडाधिकारी व सर्व पोलीस स्टेशन यांच्या 
कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 

हा आदेश संपुर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०१/ ०९ / २०१५ 

रोजीचे ०० . ०१ वा . पासून ते दिनांक दिनांक १५/ ०९ / २०१५ रोजी 
हा आदेश आज दिनांक ०३ जुलै, २०१५ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी 

२४ . ०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहिल . 
पारित करण्यात आला आहे . 

प्रदिप कुलकर्णी, २. आणि ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राहण्याकरीता 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नांदेड . खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम २२) चे 
नांदेड , ०३ जुलै , २०१५ . 

कलम ३७ ( १)( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन मी , विश्वंभर गावंडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर या 
द्वारे संपुर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दी कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही 


__ ११ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ 
२२४१ 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणूक 
काढण्यास मनाई करित आहे . आणखी असे की , हा आदेश कामावरील 

BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 
कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी आणि 
विवाह , अत्ययात्रा यांना लागु राहणार नाही, सभा , धार्मिक मिरवणूक , 

OFFICE ORDER 
मोर्चा, उपोषण यांना परवानगी देण्याचे अधिकार , पोलीस अधिक्षक , 

NO. B. 2/ 70 of 2015 
पोलीस उपधिक्षक व संबंधित पोलिस निरिक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक 

___ Read : Application dated 05 - 10 - 2012 submitted by Smt . 
जिल्हा लातूर यांना राहतील . त्यांनी परवानगी देण्यापुर्वी संबंधित उपविभागीय 

J.R . Pulate , 2nd Jt . Civil Judge (S .D ) Jalna for grantof earened 
दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या सल्लामसलत leave and order Passed on it . 
करुन करुन दयावी. पोलीस खात्याचे परवानगी दिल्याची लेखी माहिती 

No/Estt./3845 of 2015 : - The Principal District & Sessions 
त्वरित संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी 

Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03) days 
यांना कळवावे . 

w .e .f 06 - 10 -2015 to 08 - 10 - 2015 with permission to leave the 

headquater after office hours of 5 / 10 /2015 till before office 
हा आदेश संपर्ण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०१ / ०९ / २०१५ रोजीचे hourse of 9 / 10 / 2015 to Smt. J. R . Pulate , 2nd Jt. Civil Judge 
०० .०१ वा पासून ते दिनांक १५/ ०९/ २०१५ रोजीचे २४ .०० वाजेपर्यंत (S.D ) Jalna. 
( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहतील . 

On return from the said leave Smt. J. R . Pulate , is resposted 

as 2nd Jt . Civil Judge (S. D ) Jalna. 
वरील आदेश आज दिनांक ३१ / ०८ / २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आले . 

No locum tenens is necessary . 


विश्वंभर गावंडे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर . 


___ Certified under note 2 below M . C . S ( Pay ) Rule 39 that 
Smt. J. R . Pulate , would have contituned to officiate as Civil 
Judge (S .D ) Jalna had he not proceed on leave for the above 
period . 


लातूर . ३१ ऑगस्ट २०१५ . 


१० 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


In her absence the charge of her court alongwith the charge 
of the court of Chief Judical Magistrate , Jalna & Protocol and 
the charge of the court of 3th Jt . Civil Judge, ( S . D .) Jalna of 
dated 16 / 10 /2015 is kept with Shri S .B . Bagade, Jt. Civil (S . D .) 
& Addi. CJMJalna and charge w. e.f. 07/ 10/ 2015 & 08/ 10/ 2015 
is kept with Smt. J. M . Pardeshi, 4th Civil Judge (S . D .) & Addl. 
CJM, Jalna in addition vto their own duties. 


OFFICE ORDER 


NO . B. 2 /11 of 2015 


Read : Application dated 05- 10 - 2012 submitted by Shri. 
C . P. Shelke, Civil Judge (J . D ) & JMFC Jalna for grant of ex 
tended earened leave and order Passed on it . 


Note has been taken in the service Book of the concerned . 


R. V. Deshmukh, 
Principle district & Sessions Judge, 

Jalna . 


No/Estt./3846 of 2015 : - The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03 ) days 
w .e.f 06 - 10 -2015 to 08 - 10 -2015 to Shri. C .P. Shelke , Civil Judge 
( J. D ) & JMFC Jalna . 


Jalna : - 05 - 10 - 2015 . 


Onreturn fromthe said leave Shri. C. P. Shelke, is resposted 
as 3rd Jt . Civil Judge ( J. D ) & JMFC Jalna. 


१२ 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


No locum tenens is necessary . 


OFFICE ORDER 


NO. B. 2/ 69 of 2015 


Read : Application dated 23/09/2015 submitted by Smt. 
S . T. Katare , Civil Judge (S .D ) Jalna for grant of earened leave 
and order Passed on it. 


Certified under note 2 below M .C . S ( Pay ) Rule 39 that 
Shri. C . P . Shelke, would have contituned to officiate as Civil 
Judge (J. D ) & JMFC Jalna had he not proceed on leave for the 
above period. 

In his absence the charge of her court is keptwith Shri V .D . 
Bade, 4th Jt. Civil Judge (J.D .) & J.M .F.C . Jalna in addition to 
his own duties . 
Note has been taken in the service Book of the concerned . 

___ R. V. Deshmukh, 
Principle district & Sessions Judge , 

Jalna . 
Jalna : - 06 - 10 - 2015 . 


____ No / Estt ./ 3844 of 2015 : - The PrincipalDistrict & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (06 ) days 
w.e.f 12-10 -2015 to 17 -10- 2015 to Smt. S. T. Katare, Civil 
Judge (S . D ) Jalna. 


On return from the said leave Smt. S . T. Katare , is resposted 
as Civil Judge (S .D ) Jalna . 


२२४२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
No locum tenens is necessary . 

१४ 


Certified under note 2 below M .C . S ( Pay ) Rule 39 that 
Smt. S . T. Katare , would have contituned to officiate as Civil 
Judge (S . D ) Jalna had she not proceed on leave for the above 
period. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

संदर्भ - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१ / 
२०१५ , दिनांक २१ / ०७ / २०१५ . 


In her absence the charge of her court is kept with Shri. 
S .B . Bagade, Jt . Civil Judge (S .D .) Jalna in addition to his own 
duties. 


२. श्री . जी . एच.पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक २८/ ९/ २०१५ ते ०३/ १० / २०१५ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची 
परावर्तीत रजा वैद्यकीय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबत विनंती अर्ज. 


Note has been taken in the service Book of the concerned . 


__ R. V. Deshmukh, 
Principle district & Sessions Judge, 


३. रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व 
तंदरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 


Jalna . 


Jalna : - 05 - 10- 2015 . 


४. अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातुर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


१३ 


क्र . काव्यवी ( प्रशा)/ ३५४२/ २०१५ : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . जी . एच.पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर, 
निलंगा यांच्या दिनांक २८/ ०९/ २०१५ ते ०३/ १० / २०१५ पर्यंतच्या ( ०६ ) 
दिवसाची वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देत आहे . 


श्री . जी .एच. पाटील, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . जी . एच. पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , निलंगा पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती . 


श्री . जी .एच.पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २१/ ०७/ २०१५ च्या संदर्भिय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
संदर्भ - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक 
२१ / ०७ / २०१५ . 
२. श्री . एस. सी . मगरे, जिल्हा न्यायाधीश- १, अहमदपुर यांची दिनांक 
२१/९ / २०१५ ते २४/९ / २०१५ पर्यंतची ( ०४) दिवसाची परावर्तीत रजा 
वैद्यकीय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबत विनंती अर्ज . 
३ . रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व 
तंदरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातुर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यवी ( प्रशा)/३५२९/ २०१५ : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . एस . सी .मगरे , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदपुर यांच्या दिनांक २१/ ०९ / २०१५ ते २४/ ०९ / २०१५ 
पर्यंतच्या (०४ ) दिवसाची वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहे. 

श्री . एस. सी .मगरे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एस . सी . मगरे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदपुर पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली हाती . 

श्री . एस. सी . मगरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २१/ ०७/ २०१५ च्या संदर्भिय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
लातुर, ६ ऑक्टोबर , २०१५. 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातुर . 


लातुर, ७ ऑक्टोबर , २०१५ . 


व्ही . डी .डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातुर . 


१५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक 
२१ / ०७/ २०१५ . 


२. श्री . एस. एस .गोरवाडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
निलंगा यांची दिनांक ०७/ १० / २०१५ ते ०९/ १० / २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकीय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबत 
विनंती अर्ज . 


३. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातुर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ २२४३ 
कार्यालयीन आदेश 

__ श्री. एन. आर. मनगिरे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 
क्र . काव्यवी ( प्रशा)/ ३५४३/ २०१५ : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . एस. एस . गोरवाडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

अहमदपुर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली 

होती . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , निलंगा यांची दिनांक ०७/ १० / 
२०१५ ते ०९ / १० / २०१५ पर्यंतच्या ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या श्री . एन . आर . मनगिरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पुढे दिनांक १०/ १० / २०१५ व ११/ १०/ २०१५ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २१/ ०७/ २०१५ च्या 
व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . संदर्भिय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
तसेच त्यांना दिनांक ०६/ १०/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासुन 

लातुर, ७ ऑक्टोबर , २०१५ . 
ते दिनांक १२/ १० / २०१५ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 

व्ही . डी . डोंगरे , 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहेत . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातुर. 
श्री . एस . एस .गोरवाडे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


१७ 


श्री . एस .एस .गोरवाडे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग , निलंगा पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात 


येईल . 


श्री . एस. एस . गोरवाडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २१/ ०७/ २०१५ च्या 
संदर्भिय आदेशाप्रमाणे राहील . 
लातुर , ७ ऑक्टोबर , २०१५. 

व्ही . डी .डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातुर 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक 
२१ /०७/ २०१५ . 

२ . श्रीमती एस. एम . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश - २ , लातुर यांचा दिनांक 
२८ / ०९ /२०१५ ते ०३ / १० /२०१५ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजुर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातुर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यवी ( प्रशा)/ ३३६७/ २०१५ : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातुर हे श्रीमती एस . एम . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश - २, लातूर यांची 
दिनांक २८ / ०९ / २०१५ ते ०३/ १० / २०१५ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक २५ / ०९/ २०१५ , २६/ ०९ / २०१५, व २७/ ०९ / 
२०१५ रोजी अनुक्रमे बकरी ईद , चौथा शनिवार व रविवार आणि रजेच्या 
पुढे दिनांक ०४/ १०/ २०१५ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २४/ ०९ / २०१५ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासुन ते दिनांक ०५/ १० / २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीसाठी मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
येत आहेत . 


१६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक 
२१ /०७/ २०१५ . 

२. श्री . एन. आर. मनगिरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदपुर यांचादिनांक २८ / ०९/ २०१५ ते ०३/ १० / २०१५ पर्यंतची (०६ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजुर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३. अधिक्षक (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातुर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . काव्यवी (प्रशा)/ ३५४४/ २०१५ : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . एन . आर.मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपुर यांच्या दिनांक २८ /०९/ २०१५ 
ते ०३/ १०/ २०१५ पर्यंतच्या ( ०६) दिवसाच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस 
दिनांक ०४/ १० / २०१५ रोजीच्या सट्टीचे लाभासह कार्योत्तर मंजरी देत 
आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात आली होती. 

श्री . एन. आर. मनगिरे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस .एम . शिंदे, ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - २, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातुर पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस. एम . शिंदे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २१ / ०७/ २०१५ च्या 
संदर्भिय आदेशाप्रमाणे राहील . 
लातुर, २१ सप्टेंबर , २०१५ . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातुर . 


२२४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
१८ 

कार्यालयीन आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश काव्यवि (प्रशा)/ २९२८ / २०१५, 
दिनांक २५ /०८ / २०१५. 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ ,दिनांक २१ /०७ / 
२०१५ . 


क्र . काव्यवी ( प्रशा)/ ३३६९/ २०१५ : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . एम . सी . नेपते , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, चाकूर यांची दिनांक २१/ ०९ / २०१५ ते २४/ 
०९/ २०१५ पर्यंतच्या ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक२० / 
०९ / २०१५ रोजी रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक २५ / ०९/ २०१५ , 
२६ / ०९ / २०१५ व २७/ ०९ / २०१५ रोजी अनुक्रमे बकरी ईद , चौथा शनिवार 
व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक १९/ ०९/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 
ते दिनांक २८/०९/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहेत . 

श्री. एम. सी . नेपते, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल 


३ . श्री . व्ही . एच .विश्वास , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
चाकूर यांचा दिनांक ०६/ ०९ / २०१५ ते ०८ / ०९/ २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मंजुर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

४. अधिक्षक (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातुर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यवी ( प्रशा)/३३६८/ २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . व्ही .एच.विश्वास , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, चाकूर यांच्या दिनांक ०६ / ०९ / २०१५ ते 
०८ / ०९ / २०१५ पर्यंतच्या ( ०३ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या वाढीव अर्जित 
रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत । 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती . 


श्री . एम . सी . नेपते , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, चाकूर 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 


श्री . एम . सी . नेपते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ०७/ २०१५ च्या संदर्भिय 
आदेशाप्रमाणे राहील . 


लातुर, २१ सप्टेंबर , २०१५. 


श्री . व्ही .एच .विश्वास, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातुर . 


श्री . व्ही . एच.विश्वास , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
चाकूर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली 
होती . 


श्री . व्ही . एच.विश्वास , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २१ / ०७/ २०१५ च्या 
संदर्भिय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


लातुर , २१ सप्टेंबर , २०१५ . 


व्ही . डी . डोगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातुर . 


१९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
____ पहा - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक 
२१ /०७/ २०१५. 

२ . श्री . एन . आर. मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदपुर यांचा दिनांक १५/ ०९ / २०१५ ते १९ / ०९ / २०१५ पर्यंतची ( ०५ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
___ ३. अधिक्षक (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातुर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यवी ( प्रशा)/३३७३/ २०१५ : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . एन . आर. मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपुर यांच्या दिनांक १५ /०९ / २०१५ 
ते १९/ ०९ / २०१५ पर्यंतच्या ( ०५ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस 
दिनांक २० / ०९ / २०१५ रोजीच्या सुट्टीचे लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत 
आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत आली होती . 

श्री . एन . आर . मनगिरे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक 
२१/ ०७/ २०१५ . 


२ . श्री . एम . सी . नेपते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , चाकूर यांचा 
दिनांक २१/ ०९ / २०१५ ते २४/ ०९ / २०१५ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातुर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ २२४५ 

श्री . एन . आर. मनगिरे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती श्री . एम. एस.बोराळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक 
अहमदपुर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली 

२१/ ०७/ २०१५ च्या संदर्भिय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला 
होती . 
__ श्री . एन . आर . मनगिरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे होता . 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २१/ ०७/ २०१५ च्या 
संदर्भिय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

लातुर , २२ सप्टेंबर , २०१५ . 
लातुर , २२ सप्टेंबर , २०१५ . 
व्ही . डी . डोंगरे , 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातुर . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातुर . 


२१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , 
दिनांक २१/०७/ २०१५. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , 
दिनांक २१ / ०७/ २०१५ . 


२. श्री . एम. एस .बोराळे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , निलंगा यांची दिनांक १६/ ०९ / २०१५ ते २० / ०९ / २०१५ 
पर्यंतची (०५) दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकीय कारणांवरुन 
मंजुर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


२. श्री . आर. एस . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, औसा यांच्या दिनांक १८ / ०९ /२०१५ ते २१/ ०९ / २०१५ 
पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजुर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 


३. अर्जदाराने दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 
प्रमाणपत्र . 


४ . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातुर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


३. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातुर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . काव्यवी ( प्रशा) / ३३७४ / २०१५ : - प्रमुख जिल्हा 
न्यायाधीश, लातूर हे श्री . एम . एस .बोराळे, २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
निलंगा यांच्या दिनांक १६/ ०९ /२०१५ ते २० / ०९ / २०१५ पर्यंतच्या 
( ०५) दिवसाच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजुरीदेत आहे . 


क्र . काव्यवी (प्रशा)/ ३३७५/ २०१५ : - प्रमुख जिल्हा 
न्यायाधीश , लातुर हे श्री . आर. एस . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, औसा यांच्या 
दिनांक १८/ ०९ / २०१५ ते २१/ ०९ / २०१५ पर्यंतची ( ०४) दिवसाच्या 
उपभोगलेल्या अर्जित रजेस दिनांक १७ / ०९ /२०१५ रोजीच्या 
सुट्टीच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना 
सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
आली होती 


श्री . एम . एस .बोराळे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . आर. एस . कानडे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . एम .एस.बोराळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, निलंगा पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालु ठेवण्यात आली होती . 


२२४६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
श्री . आर . एस . कानडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 

कार्यालयीन आदेश 
नियुक्ती दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, औसा पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु 

क्र . काव्यवी ( प्रशा )/३३७६/ २०१५ : - प्रमुख जिल्हा 
ठेवण्यात आली होती . 

न्यायाधीश , लातुर हे श्रीमती ए. ए.गोडसे , ५वे सह दिवाणी 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
श्री . आर.एस . कानडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील लातूर यांची दिनांक २३/ ०९ / २०१५ व २४/ १० / २०१५ या 
त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २५/ ०९ / 
२१/०७/ २०१५ च्या संदर्भिय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला २०१५ , २६/ ०९ / २०१५ , व २७/ ०९/ २०१५ रोजी अनुक्रमे बकरी 
होता . 

ईद , चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २२ /०९ / 

२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासुन ते दिनांक २८ / ०९ / 
लातुर, २२ सप्टेंबर , २०१५ . 

२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातुर . 

श्रीमती ए.ए.गोडसे , ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


२३ 


श्रीमती ए.ए.गोडसे , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , 
दिनांक २१ /०७/ २०१५ . 


श्रीमती ए.ए. गोडसे,, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक 
२१ / ०७/ २०१५ च्या संदर्भिय आदेशाप्रमाणे राहील . 


२. श्रीमती ए. ए. गोडसे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, लातूर यांचा दिनांक २३ /०९/ २०१५ ते २४/ १० /२०१५ 
या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजुर करणेबाबतचा विनंती 


__ लातुर , २२ सप्टेंबर , २०१५ . 


अर्ज 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातुर . 


३. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातुर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ २२४७ 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 

मंगळवार , दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन २८ , शके १९३७ 


२४ 


औरंगाबाद जिल्ह्याची जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम 10 पोटकलम ( 1 ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


परिशिष्ट 6 ब 


जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद यांचेकडून 


आदेशाचा मसुदा 


ज्याअर्थी, (1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
40 ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) च्या 
कलम 9 , पोटकलम (2 ) अन्वये मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक 
संचालक , नगर परिषद प्रशासन, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद 
यांचे आदेश जा .क्र . 2015/ MUN/ Est - 2/ WS- 272 दि . 18/ 
09/ 2015 च्या आदेशान्वये त्यांनी फुलंब्री नगरपंचायतीच्या 
बाबतीत खालिल दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची 
संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती, नागररिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसह ) राखुन ठेवावयाच्या जागा निश्चित केल्या आहेत . 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील 
आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - 2015 / प्र.क्र .09 / का - 6 दि . 21 
सप्टेंबर 2015 , आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद 
प्रशासन , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांचे आदेश जा .क्र . 
2015/ MUN/ Est - 2/ WS- 272 दि . 18 /09/ 2015 अन्वये 
महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम 1965 (1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 40 ) 
( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम 
10, पोटकलम (1) खाली औरंगाबाद जिल्ह्याची जिल्हाधिकारी 
निम्नोक्त आदेशाच्या अधिसुचीत दर्शविल्याप्रमाणे फुलंब्री 
नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि । 
ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात 
येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा , 
जा.क्र . 2015/ नपाप्र/निवडणूक /फुलंबी/ कावि -, दि . 04 /10 / 
2015 च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 ( 1965 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 40 ) ( यापुढे सदर अधिनियम 
म्हणून संबोधित केला) चे कलम 10 ( 1 ) च्या परुंतकाप्रमाणे 
निश्चित केलेल्या पद्धतीमध्ये उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील 
रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास 
अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकश विचार करुन मी 


1 . 


निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


- 17 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या 


अ . 


अनुसूचित जाती 


- 01 


ब . 


अनुसूचित जमाती । 


- 01 


क . 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


- 05 


२२४८ 


3 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा __ त्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा । यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप- 2015/ प्र.क्र .09/ का - 6 दि . 21 
धरुन ) - 09 

सप्टेंबर 2015 , मा विभागिय आयक्त यांचे आदेश जा . क्र . 2015 / 
उपरोक्त रकना 3 पैकी वरील रकाना क्र . 2 ( अ ), ( ब) व 

नपाप्र / आस्था - 2 / डीजेएमएस क्र .- दि . 17 / 10 / 2015 व महाराष्ट्र 

नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे 
( क ) येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , 

कलम 10 , पोटकलम 1 अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 

करुन मी निधी पांडेय , औरंगाबाद जिल्ह्याची जिल्हाधिकारी, याद्वारे 
जागांची संख्या खालिल प्रमाणे राहील . 

उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल , त्या 
अ . अनुसूचित जाती 

प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये 
ब . अनुसूचित जमाती 

यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग - 03 

प्रवर्ग, व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग 
स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या निर्दिष्ट करीत आहे. 
जागांची संख्या ( अनुक्रमांक 3 समोर नमुद केलेल्या जागा 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटच्या पुढील सार्वत्रिक 
वजा अनुक्रमांक 4 समोरील जागा ) 

निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलांत येईल . 


05 


अनुसूची 


प्रभाग | प्रभागाचे नांव 
क्रमांक असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 


आरक्षणाची स्थिती , किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे अ . जा ., 

अ . ज ., ना . मा .प्र . साठी व 
स्त्रियांसाठी ( अ . जा ., अ . ज ., 
ना . मा . प्र . स्त्रियांसाठी धरून ) 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण स्त्री 


| 2 

उत्तर मौजे कान्होरी गावांची हद्द 
नागनाथ मंदिर पुर्व फुलंब्री तलाव 
परिसर दक्षिण जोगी गल्ली, कडुबी घर । 

पश्चिम मौजे म्हसला गावाची हद्द 
सावता 

उत्तर मौजे लहाणेवाडी गावांची हद्द 
महाविद्यालय पुर्व मौजे लहाणेवाडी गावांची हद्द 

दक्षिण | औरंगाबाद सिल्लोड रोड 
रसर पश्चिम जुना कान्होरी रोड व फुलंब्री तलाव 

| उत्तर फुलंब्री तलाव व फुलमस्ता नदी 
बसस्थानक पुर्व जुना कान्होरी रोड 
परिसर दक्षिण | औरंगाबाद सिल्लोड रोड 

पश्चिम | कुंभारवाडा व जमालशा बाबा दर्गाह परिसर 

उत्तर | जोगी गल्ली , कडुबी घर 
जमालशहा बाबा पुर्व जमालशा बाबा दर्गाह परिसर 
दर्गाह परिसर दक्षिण सोसायटी परिसर 

पश्चिम फतेह मैदान पश्चिमेकडील भाग 


नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 


अनुसूचित जाती 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ 


२२४९ 


सर्वसाधारण 


नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


सर्वसाधारण स्त्री 


सर्वसाधारण स्त्री 


सर्वसाधारण 


10 


उत्तर | फतेह मैदान झोपडपट्टी 
डॉ . हेगडेवार पुर्व फतेह मैदान पुर्वेकडील भाग 
चौक 

दक्षिण भाऊसाहेब मिसाळ यांचे घर ते अन्ना बनसोडे यांचे घर 
पश्चिम भिकाजी देवमाळी यांचे घर ते शंकर बळी यांचे घर 

उत्तर छगन शेरकर यांची शेती 
नराणी मशिद पुर्व भिकाजी देवमाळी यांचे घर ते शंकर बळी यांचे घर 
परिसर दक्षिण संत सावंता मंदिर परिसर 

पश्चिम पाङ्ग्रे गल्ली 

उत्तर मौजे म्हसला गावाची हद्द 
नागेश्वर मंदिर पुर्व वाघमारे वस्ती व राऊत वस्ती 
परिसर दक्षिण मारोती मंदिर ते खटे यांचा मळा 

पश्चिम मौजे रेलगांव हद्द 

उत्तर संत सावंता मंदिर परिसर 
सावता मंदिर पुर्व चंपत मिसाळ यांचे घर ते अंबादास काथार यांचे घर 
राममंदिर परिसर दक्षिण गणपती मंदिर ते नागअप्पा यांचे घर 

पश्चिम वरचीवेस अंगणवाडी ते नागनाथ अप्पा यांचे घर 

उत्तर भाऊसाहेब मिसाळ यांचे घर ते अन्ना बनसोडे यांचे घर 
विठ्ठल मंदिर पुर्व | ओंकार मंगल केंद्र-सिमंत गल्ली ते युसुफ मणियार यांचे घर । 
परिसर दक्षिण | अंबादास काथार यांचे घर ते युसुफ मणियार यांचे घर 

पश्चिम भाऊसाहेब मिसाळ यांचे घर ते अंबादास काथार यांचे घर 

उत्तर | अंबादास काथार यांचे घर ते युसुफ मणियार यांचे घर 
नागरे गल्ली व 

पुर्व सोसायटी परिसर 
धोबी गल्ली 

दक्षिण जामा मशिद ते उत्तम बनसोडे यांचे घर । 
परिसर 

पश्चिम | अंबादास काथार यांचे घर ते उत्तम बनसोडे यांचे घर 

उत्तर जामा मशिद ते उत्तम बनसोडे यांचे घर 
जामा मशिद व 

पुर्व फुलमस्ता नदी 
बौद्ध विहार 
परिसर 

दक्षिण मौजे बिल्डा गांवाची हद्द 
पश्चिम | उत्तम बनसोडे यांचे घर ते पोलिस ठाणे ते बक्षी वस्ती 

उत्तर गणपती मंदिर ते नागअप्पा यांचे घर 
गणपती मंदिर व 

पुर्व गणपती मंदिर ते डॉ . भडगे यांचे घर 
दत्त मंदिर 
परिसर 

दक्षिण डॉ . भडगे यांचे घर ते न्हावी गल्ली 

पश्चिम न्हावी गल्ली ते उत्तम अप्पा पाडळकर यांचे घर 
धनगर गल्ली 

| उत्तर गणपती मंदिर ते नागअप्पा यांचे घर 
झोपडपट्टी व । पुर्व || उत्तमअप्पा पाडळकर यांचे घर ते न्हावी गल्ली 
| सावित्रीबाई फुले | दक्षिण पाणी टाकी परिसर 
चौक परिसर पश्चिम पाङ्ग्रे वस्ती व राऊत वस्ती 

उत्तर मारोती मंदिर ते खटे यांचा मळा 
खुलताबाद रोड 

पाथ्रे वस्ती व राऊत वस्ती 
उत्तर बाजु व 
कारखाना परिसर दक्षिण | खुलताबाद रोड । 

पश्चिम मौजे रेलगाव व वारेगांव हद्द 

उत्तर डॉ . भडगे यांचे घर ते न्हावी गल्ली 
पोष्ट ऑफिस पुर्व डॉ .भडगे यांचे घर ते पोष्टऑफीस व हरीभाऊ गंगावणे ते गिरीजा हॉटेल । 
परिसर दक्षिण गिरीजा हॉटेल ते शेरकर यांचे शेत 

पश्चिम शेरकर यांचे शेत ते उत्तम सोनवणे यांचे घर 


सर्वसाधारण स्त्री 


सर्वसाधारण स्त्री 


12 


नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 


1२ 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


14 


नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


15 


नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री 


२२५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २२ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन ३० , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


16 


सर्वसाधारण 


ग्रामीण रुग्नालय उत्तर खुलताबाद रोड 

परिसर व पुर्व टी पॉईंट ते ग्रामीण रुग्णालय 
खुलताबाद रोड दक्षिण ग्रामीण रुग्णालय ते ढग्या डोंगर 
दाक्षण बाजु पश्चिम ढग्या डोंगर व मांदळ्या डोंगर 

उत्तर ग्रामीण रुग्णालय ते ढग्या डोंगर 
मुंजाखोरा व मळी पुर्व ग्रामीण रुग्णालय ते मटपाटी 
17 | 
वस्ती दक्षिण मौजे बिल्डा गांवाची हद्द 

पश्चिम ढग्या डोंगर व मांदळ्या डोंगर 


सर्वसाधारण 


टिप : 
1 . अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 2. नगरपंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांच्या सीमा दर्शविणारे 
त्याचप्रमाणे , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी फुलंबी नगर 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेले प्रमाणे पंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 
हे दिनांक 01/10/ 2015 रोजी काढलेल्या सोडतीद्वारे 
निर्दिष्ट करण्यात आले आहेत . 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


स्थळ : - औरंगाबाद 
दिनांक :- 20 /10/ 2015 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


